सहकारी सूतगिरण्यांचा प्रकल्प 
अहवाल रु.८०.९० कोटीच्या 
मर्यादेत प्रो-रेटा पद्धतीने निश्चित 
करणेबाबतची कार्यपद्धती. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रकल्प १२२३/प्र.क्र.८/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्र. प्रकल्प १२१५/प्र.क्र.५०/टेक्स १ (31), दिनांक १७.०६.२०२१. 

२) शासन निर्णय क्र. प्रकल्प १२२३/प्र.क्र.८/टेक्स१ (ब), दिनांक २६.०७.२०२३ 

३) शासन पत्र क्र. बैठक १५२३/प्र.क्र. ८०/टेक्स-१(अ, दिनांक ०६.०३.२०२४ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक १७.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 
सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प अहवाल किंमत सुधारीत करुन रु.८०९०.०० लाख इतकी 
निश्चित केली आहे. शासनाने यापूर्वी अर्थसहाय्य केलेल्या आठव्या, दहाव्या व बाराव्या 
पंचवार्षिक योजना काळातील ज्या सहकारी सूतगिरण्याचे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले 
नाहीत, अशा सहकारी सूतगिरण्यांना देखील प्रो-रेटा पध्दतीने रु.८०९०.०० लाख ही 
सुधारीत प्रकल्प किंमत लागू करण्याचा निर्णय दिनांक २६.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
घेतलेला आहे. शासन निर्णय दिनांक २६.७.२०२३ मधील परि.२ मधील अट क्र. ५ मध्ये 
“ज्या सूतगिरणीस सध्याच्या मंजूर प्रकल्प किंमतीनुसार शासनाच्या हिळऱ्याचे ९० % 
भागभांडवळ दिले असेल, sen सूतगिरण्यांना प्रकल्प किंमत या arm निर्णयाचे 
दिनांकानंतर प्रो-रेटा पध्दतीने सुधारित करण्यास मुभा राहणार नाही.” असे नमूद आहे. 
तसेच शासन निर्णय दिनांक २६.०७.२०२३ मधील परि.२ अट क्र. ७ नुसार सहकारी 
सूतगिरणीस रु.८०.९० कोटी सुधारीत प्रकल्प किंमतीच्या मर्यादेत प्रो-रेटानुसार प्रस्ताव एक 
वर्षाच्या कालावधीतच म्हणजे दिनांक ३१.३.२०२४ पर्यंतच सादर करता येतील, ही अट नमूद 
आहे. 


सहकारी सूतगिरण्यांच्या त्यांच्या सध्याच्या मंजूर प्रकल्प किंमतीनुसार ९०% पेक्षा 
जास्त शासकीय भागभांडवल दिलेल्या तथापि अद्यापही उभारणीखालील तसेच अंशत: 
उत्पादनाखालील २८ सहकारी सूतगिरण्या आहेत. सदर सूतगिरण्यांना जास्त कालावधीत 
तसेच अनेक टप्प्यात शासकीय भागभांडवल प्राप्त झालेले असून काही गिरण्या मागासवर्गीय 
प्रवर्गातील आहे. 

९०% पेक्षा जास्त शासकीय भागभांडवल प्राप्त झालेल्या सूतगिरण्यांचे प्रकल्प 
अहवाल प्रो-रेटा पध्दतीने सुधारीत झाल्यास, त्यांचे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतील, अशी आयुक्‍त 
(वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचीही शिफारस आहे. या बाबींचा विचार करुन, सदर २८ सहकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२३/प्र.क्र.८/टेक्स-१ (ब) 


सूतगिरण्यां पूर्ण क्षमतेने उभ्या राहण्यासाठी त्यांना एकवेळची संधी म्हणून त्यांचा सध्याचा 
प्रकल्प अहवाल रु.८०.९० कोटीच्या मर्यादेत सुधारित करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय 
दिनांक २६.०७.२०२३ मधील परि.२ मधील अट क्र. ५ अट शिथील करण्याबाबत तसेच अट 
क्र.७ सुधारित करण्याबाबत दिनांक ०५.०३.२०२४ रोजी मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची बैठक झाली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या 
अनुषंगाने बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक ०६.०३.२०२४ च्या पत्रान्वये 
निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक २६.०७.२०२३ मधील परि.२ 
मधील अट क्र. ५ शिथील करण्याची तसेच अट क्र.७ सुधारित करण्याची बाब शासनच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

शासन निर्णय २६.०७.२०२३ अन्वये सहकारी सूतगिरणीचा प्रकल्प अहवाल 
रु.८०.९० कोटीच्या मर्यादेत प्रो-रेटा पध्दतीने निश्चित करण्याची कार्यपद्धती नमुद करण्यात 
आली आहे. शासनाने सहकारी सूतगिरण्यांच्या सध्याच्या मंजूर प्रकल्प किंमतीनुसार ९०% 
पेक्षा जास्त शासकीय भागभांडवळ दिलेल्या उभारणीखालील तसेच अंशात: 
उत्पादनाखालील २८ सहकारी सूतगिरण्या आहेत (विवरणपत्र-अ). सदर २८ सहकारी 
सूतगिरण्यां पूर्ण क्षमतेने उभ्या राहण्यासाठी त्यांना एकवेळची संधी म्हणून त्यांचा सध्याचा 
प्रकल्प अहवाल रु.८०.९० कोटीच्या मर्यादेत सुधारित करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय 
दिनांक २६.०७.२०२३ मधील परि.२ मधील अट क्र. ५ शिथील करण्यास एक वेळची विशेष 
बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच शासन निर्णय दिनांक २६.०७.२०२३ मधील 
परि.२ अट क्र. ७ सुधारीत करुन सहकारी सूतगिरणीस रु.८०.९० कोटीस सुधारीत प्रकल्प 
किंमतीच्या मर्यादेत प्रो-रेटानुसार प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत दिनांक ३०.०९.२०२४ पर्यंत 
वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११६५२५४४२०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=63 1 cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b889e 


86fb2026c1add12d27e41, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


BA B U RAO PAWA R serialNumber=2FAFF40BB05D156355556F7264A3A59AD12D 
D42F183422309976C41CE28C0A1D, cn=SHRIKRISHNA 
BABURAO PAWAR 
Date: 2024.03.11 17:02:01 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. मा .उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२३/प्र.क्र.८/टेक्स-१ (ब) 


६. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी MISA), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय. 
१०. कार्यासन अधिकारी १६स/ १७स सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
११. वित्त विभाग, व्यय-२/ अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई § ३२ 

१२. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

१४. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

१५. प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर/छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर/मुंबई. 
१६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

१७. महालेखापाल, (लेख व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२ नागपूर. 
१८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. महाराष्ट्र 

२१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

२२. कार्यासन अधिकारी, टेक्स-१(अ) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय. 
२३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या. मुंबई. 
२४.निवडनस्ती (टेक्स १ब). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२३/प्र.क्र.८/टेक्स-१ (ब) 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र सहकारी सूत गिरणीचे नाव 

१ । आण्णा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणी मर्या., आजरा जिल्हा-कोल्हापूर 

२ । अजिक्यतारा सहकारी सूत गिरणी मर्या.,शाहूनगर-वळसे जिल्हा-सातारा 

३ | देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार शिरोळ मागास.सहकारी सूत गिरणी मर्या., जयसिगपूर जिल्हा- 
सांगली 

४ | महालक्ष्मी मागास.सहकारी सूत गिरणी मर्या., कडेगांव जिल्हा-सांगली 

५ | माणदेशी प्रबोधनकार मागास.शेतकरी सहकारी सूत गिरणी मर्या., वडूज जिल्हा-सातारा 

६ ।श्री गजानन सहकारी सूत गिरणी मर्या., ईट जिल्हा-बीड 

७ । श्री गजानन सहकारी सूत गिरणी मर्या.,मंगरुळ रोड (वाघोली) ता.धामणगांव रेल्वे जिल्हा- 
अमरावती 
गौतम मागास. कापूस उत्पादक सहकारी सूत गिरणी मर्या., सावनेर जिल्हा-नागपूर 
मातोश्री मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणी मर्या.,सावरगांव जिल्हा-नागपूर 

१० | यशवंतराव चव्हाण शेतकरी सहकारी सूत गिरणी मर्या.,तुंग जिल्हा-सांगली 

११ | at केदारलिंग वारणा सहकारी सूत गिरणी मर्या.,आसुले पोले जिल्हा-कोल्हापूर 

१२ | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागास. सहकारी सूत गिरणी मर्या.,नागपूर जिल्हा-नागपूर 

१३ ।माता महाकाली मागास सहकारी सूत गिरणी मर्या.,लोहा जिल्हा-नांदेड 

१४ | रामदास आठवले मागास. कापूस उत्पादक सहकारी सूत गिरणी मर्या.,दिग्रस जिल्हा- 
यवतमाळ 

१५ | शेतकरी सहकारी सूत गिरणी मर्या., आष्टी जिल्हा-बीड 

१६ | ST. बाबासाहेब आंबेडकर मागास. सहकारी सूत गिरणी मर्या., पेठशिवणी जिल्हा- परभणी 

१७ | नारायणदादा चव्हाण सहकारी सूत गिरणी मर्या., शिराळा जिल्हा-सांगली 

१८ | दिनदयाळ आदिवासी सहकारी सूत गिरणी मर्या., पिपळनेर (साक्री) जिल्हा- धुळे 

१९ श्री बालाजी सहकारी सूत गिरणी मर्या., रिसोड जिल्हा-वाशिम 

२० | जवाहर सहकारी सूत गिरणी मर्या., चांदूर रेल्वे ता.धामणगांव रेल्वे जिल्हा-अमरावती 

२१ ।मत्स्योदरी सहकारी सूत गिरणी मर्या., घनसावंगी जिल्हा- जालना 

२२ ।मातोश्री रमाबाई आंबेडकर मागास. सहकारी सूत गिरणी मर्या.,कासारवाडी जिल्हा- 
कोल्हापूर 

२३ श्री संत गाडगेमहाराज सहकारी सूत गिरणी मर्या., अकोला जिल्हा-अकोला 

२४ श्री मुंगसाजी महाराज सहकारी सूत गिरणी मर्या., चिखली जिल्हा-बुलढाणा 

२५ | श्री नृसिह सहकारी सूत गिरणी मर्या., देगळूर जिल्हा- नांदेड 

२६ | यशवंत सहकारी सूत गिरणी मर्या., अंबड जिल्हा-जालना 

२७ | Ty तालुका सहकारी सूत गिरणी मर्या., बावधन जिल्हा-सातारा 

२८ । मधुकरराव घाटे मागास. सहकारी सूत गिरणी मर्या.,मुखेड जिल्हा-नांदेड 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


